भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेतील गट-अ 
व गट-ब संवर्गातील अधिका-यांच्या नियमित 
बदल्या- सन २०२० 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः आपना-०२२०/प्र.क्र.७५/पापु-१५ 
सातवा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय इमारत संकुल, नवीन मंत्रालय इमारत, 
क्रॉफर्ड मार्केट जवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई ४०० ००१ 
तारीख: २० ऑगस्ट, २०२० 


वाचा - 
१) शासन आदेशा, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः आपना-०२२०/प्र.क्र.७५/ 
पापु-१५, दिनांक १०/०८/२०२० 
शासन शुध्दीपत्रक- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना 
होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ नुसार भूजल सर्वेक्षण आणि विकास 
यंत्रणेतील गट-अ व गट-ब संवर्गातील अधिका-यांच्या सन २०२०-२१ मधील नियमित बदल्यांचे आदेशा 
संदर्भाधीन शासन आदेशान्वये पारीत करण्यात आले आहेत. 


भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेतील गट-अ व गट-ब संवर्गातील सर्व अधिका-यांच्या सन 
२०२०-२१ मधील नियमित बदल्यांच्या संदर्भाधीन शासन आदेशामध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा 
करण्यात येत आहे. 


१) बदली आदेशाची तात्काळ व कार्यक्षमरित्या अंमलबजावणी होण्याकरीता ज्या सूचनांचे 
काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत, या सूचनांमधील अ.क्र.१ मधील सूचनेतील 
कार्यमुक्‍तीच्या दिनांकात दिनांक १०/०८/२०२० (म.नं.) अशी सुधारणा करण्यात येत आहे. 


२) श्रीमती वर्षा श्रीरामे, कनिष्ठ भूवैज्ञानिक यांच्या सध्याच्या कार्यालयात “ग्रामीण पाणी 
पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, गडचिरोली” अज्ञी सुधारणा करण्यात येत आहे. 


शासन शुध्दीपत्रक HATH: आपना-०२२०/प्र.क्र.७५/पापु-१५ 


) श्रीमती एस.एम.एस. बागवान, कनिष्ठ भूवैज्ञानिक यांच्या सध्याच्या कार्यालयात “प्रादेशिक 
उपसंचालक कार्यालय, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे विभाग, पुणे” अशी 
सुधारणा करण्यात येत आहे. 


४) श्री. आर.आर. ब्राह्मणकर, सहाय्यक भूवैज्ञानिक हे सध्या प्रतिनियुक्तीने सुधारणा सहाय्य व 
प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष, जलस्वराज्य टप्पा-२, बेलापूर, नवीमुंबई येथे कार्यरत असून 
त्यांच्या कार्यमुक्‍ततेबाबत स्वतंत्र आदेश काढण्यात येतील. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून या शुध्दीपत्रकाचा संकेतांक २०२००८२०१२५००२३०२८ 
असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by BALASAHEB BABASAHEB 
HAJARE 
DN: c=IN, st=M; 
B A LA SA H E B 2.5.4.20=49ad4eefa4101394c1b1119b5f2d9 
3940a592bd8a91d2970b24702e05968e19f, 
400032, street=WATER SUPPY 
AND SANITATION 
B A B A S A H E B DEPARTMENT,MANTRALAYA, MUMBAI, 
INumber=0edd9c3872935c07 1332e1f94 
bcde982847 1b325 1eee2d5c23fd681ec41 
fa, ou=WATER SUPPY AND SANITATION 
H AJ A R E DEPARTMENT, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, cn=BALASAHEB 


BABASAHEB HAJARE 
Date: 2020.08.20 14:02:55 +05'30' 


(बाळासाहेब हजारे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमधील संबंधित गट-अ व गट-ब मधील बदली झालेले सर्व 
अधिकारी 
प्रत- 


१. मा.मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा. राज्यमंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. अपर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
४. संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, भूजल भवन, शिवाजीनगर, पुणे. 

५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व. 

प्रादेशिक उपसंचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, सर्व. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व. 

कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, सर्व. 

निवड नस्ती (कार्यासन पापु-१५) 


one SG & 


पृष्ठ २ पैकी २ 


